शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने आढावा 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
पूरकपत्र क्रमांक- संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक - २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा: शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन १३, दि. २०.१०.२०२० 


पूरकपत्र :- 

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने आढावा घेण्याबाबतचे 
शासन परिपत्रक दि. 20.90.2020 रोजी निर्गमित करण्यात आळे आहे. सदर परिपत्रकान्वये 
मंत्रालयीन विभागातील क्षेत्रीय आस्थापना हाताळणाऱ्या सह/उप सचिवांसमवेत मासिक आढावा 
बैठकांमध्ये विचारार्थ/चर्चेसाठीचे घ्यावावयाच्या मुद्दयांबाबतची विवरणपत्रे विहित करण्यात आली 
आहेत. 


राज्य शासनाच्या भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कार्यकक्षेतीळ पदभरती प्रक्रियेसंदर्भात 
अद्ययावत माहिती मंत्रालयीन प्रशासकीय प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी 
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने आढावा घेण्याबाबतच्या 
दि. 20.90.2020 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकामध्ये विवरणपत्र क्र. १६अ व १६ 
ब चा समावेश करण्यात येत आहे. 

सदर पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०२२३१५५०४९८००७ असा आहे. हे पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
V | LA S R A M D A S me 11 कता 


॥ए१२॥/१४/॥,॥॥)॥॥४/॥, 


THAKUR ———— 
(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 
२. सर्व मंत्रालयीन विभागांतील आस्थापना शाखा, यांना कळविण्यात येते की, सदर पूरकपत्र विभागातील 
क्षेत्रीय आस्थापनांशी संबंधित सह सचिव/ उपसचिव यांचे निदर्शनास आणावे. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) , सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
४. निवडनस्ती / कार्या-१३ 


भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवडमंडळाच्या कार्यकक्षेतील गट-ब (अराजपत्रित) , गट-क व गट-ड संवर्गातील पदभरती संदर्भातील माहिती 


विवरणपत्र- १६ अ 


प्रशासकीय क्षेत्रिय निवड । पदांचा संवर्ग/ ' पदाच्या सेवाप्रवेश । सेवाप्रवेश  ।आकृतिबंधानुसार आकृतिबंधानुसार पदाची शेरा 
विभागाचे नांव | कार्यालयाचे समितीचे ' पदाचे नांव नियमाचा नियमानुसार मंजूर / पद वेतनश्रेणी 
त नांव दिनांक/प्रत पदाची अर्हता रिक्त पद  ((स्थायी/अस्थायी) 
२ ३ ४ ५ ६ | ७ | ८ ९ 1१ | हि 


या 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण २७२०/प्र.क्र.१२०/कार्यासन-१३ 


विवरणपत्र- ९६ ब 
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवडमंडळाच्या कार्यकक्षेतील गट-ब (अराजपत्रित) , गट-क व गट-ड संवर्गातील पदभरतीसाठी स्वतंत्र कार्यपध्दती राबविणाऱ्या 


विभागातील पदांची माहिती 
अ. प्रशासकीय क्षेत्रिय निवड | पदांचा संवर्ग/ | पदाच्या सेवाप्रवेश सेवाप्रवेश  आकृतिबंधानुसार आकृतिबंधानुसार पदाची शेरा 
क्र. | विभागाचे नांव कार्यालयाचे समितीचे । पदाचे नांव नियमाचा नियमानुसार मंजूर / पद वेतनश्रेणी 
तात नांव दिनांक/प्रत पदाची अर्हता रिक्त पद  (स्थायी/अस्थायी) 
fa | २ ३ | 8 | ५ ६ | ७ | ८ ९ 1१ | ae || 


KKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


